कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या 
अनुषंगाने टास्क फोर्सची पुनर्रचना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना-६१२३/प्र.क्र.९५/आरोग्य-५ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २९मे, २०२३. 


१) महामारी आपत्ती कायदा, १८९७ 

२) आपत्ती व्यवथापन कायदा, २००५ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. कोरोना-२०२/प्र.क्र.५८/२०२०/ 
आरोग्य-५, दिनांक १३.०४.२०२० 

शासनाचा समक्रमांक दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय 


AN 
~~ 


<< 


प्रस्तावना:- 
कोविड-१९ च्या कोविड बाधेची कारणमिमांसा, विश्लेषण व उपाययोजना करण्यास्तव 


तज्ज्ञ डॉक्टरांचे विशोष कार्यदल (टास्क फोर्स) संदर्भाधीन क्र. ४ अन्वये गठीत करण्यात आले आहे. 


सदर समितीमध्ये सदस्य संख्या कमी असल्यामुळे ती वाढविण्याबाबत मा. अध्यक्ष (टास्क फोर्स) 


यांनी सुचित केळे आहे. त्यामुळे सदर समितीमध्ये सदस्य संख्या वाढविण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
कोविड बाधेची कारणमिमांसा, विश्ळेषण करुन त्यावर उपाययोजना सुचविणे / मार्गदर्शन 


करणे यासाठी खालील तज्ज्ञ डॉक्टरांची /अधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 


आहे. - 

अ.क्र. तज्ज्ञांचे नाव पदनाम 

| संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन परिषद (DMER), सदस्य 
मुंबई 

२ कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई सदस्य 
महानगरपालिका, मुंबई 


शासन निर्णय :- कोरोना-६१२२/प्र.क्र.२५/आ-५ 


3 डॉ. डी.बी.कदम (फिजीशियन), नवले मेडीकल 


सदस्य 
कॉलेज, पुणे 

४ डॉ. मिलींद नाडकर, विभाग प्रमुख (मेडिसीन), सदस्य 
के.ई.एम. हॉस्पीटल, मुंबई 


दिनांक २०.०४.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सर्व सूचना 


सदर सदस्यांना लागू राहील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२९१६३४३१४२१७ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL 
HARIDAS 
DHENGALE 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS 
DHENGALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=eaf0a3a2ecc0f8d6b1a823821ae009 
36c4a3290c1bbd85ad7d6a9b64dc0f5392, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=476598C1AEEC16697909C94 
B2AEDA820B6E3B0FF63279B5B31612103BB 
EAA15A, cn=SUNIL HARIDAS DHENGALE 
Date: 2023.05.29 17:50:30 +05'30' 


(सुनिल ढेंगळे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


Ee) 


AD 


टास्क फोर्सचे अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव 
निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


& रक. 2 आट. सदी 


o~ 
ae 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक-१ व 2, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


